सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत कामाकरिता 
चालू दरसूचीप्रमाणे निविदा स्विकृती व निविदा 
अधिक्य मंजूरी अधिकारा बाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.१७६/रस्ते-५ 
मंत्रालय मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक - २५.०८.२०२३ 


वाचा:-१)महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकामधील परिच्छेद २१७ 
२) महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेमधील परिशिष्ट-४२, अ.क्र. २० 
३)सा.बां. विभागाचे परिपत्रक क्र.संकीर्ण/२०१२/प्र.क्र.४७/रस्ते-५, दि.१२ ऑक्टोबर, २०१२ 
शोसा.बां. विभागाचे परिपत्रक क्र.संकीर्ण/२०१८-प्र.क्र.४७/रस्ते-५, दि.०१ नोव्हेंबर, २०१८ 


प्रस्तावना :- 
सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत विविध योजनेअंतर्गत कामांच्या निविदा प्रक्रिया राबविताना 
येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी व क्षेत्रीयस्तरावरील कामकाजात व निविदाप्रक्रियेत एकसमानता व 
सुसंगता येण्याच्या दृष्टीने खाळीलप्रमाणे सूचना निर्गमित करण्यात येत आहेत- 
आदेशा :- 
निविदा स्विकृती व निविदा आधिक्य ठरविताना खालीलप्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावीः- 
अ) चालू दरसूचीप्रमाणे किंमत काढतांना मंजूर अंदाजपत्रकातील वाहनावळी (लीड चार्जेस) मध्ये 
कोणत्याही प्रकारचा बदल करण्यात येऊ नये व अंदाजपत्रकात धरण्यात आलेल्या बाबींव्यतिरिक्‍्त 
अन्य बाबींचा समावेश करण्यात येऊ नये. अंदाजपत्रकातील परिमाणात बदल करू नये. 
ब) ई-निविदा प्रणालीद्वारे निविदा सादर केलेल्या दिवशी प्रचलित असलेल्या राज्य दरसूचीतील दर 
व त्या दिवशी लागु असलेल्या डांबराच्या दरामुळे येणारा फरक विचारात घेऊन प्रचलित राज्य 
दरसूचीनुसार येणारी कामाची किंमत काढणे अनिवार्य राहील. 
क) निविदा प्राप्त झाल्याच्या दिनांकास (Tender Receipt) प्रचलित असलेल्या दरसूचीच्याच आधारे 
निविदा स्विकृती व निविदा आधिक्य ठरविण्यात यावे व त्यानुसार आधिक्य मंजूरीचा प्राधिकारी 
ठरविण्यात यावा. 


हे आदेश सदर शासन परिपत्रकाच्या निर्गमनाच्या तारखेपासून अंमलात येतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.१७६/रस्ते-५ 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ए/५/५/.॥६॥१9॥॥॥.9०५.॥॥ या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आळे असून, त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०८२५१२२९३०६११८ असा आहे. हे 


परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


Digitally signed by GIRIBUWA LALEETAGOURI 
IN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC 


DI 
WORKS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=5bbfccOab611e512e681dec8al 19d52ad56ce55fc27 


335f4a7e1f01afea65752, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


LALEETAGOURT ‘tsi T" 
(ललितागौरी गिरीबुवा) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत माहितीसाठी व पुढील कार्यवाहीसाठी- 


१. मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक, मुख्य सचिव कार्यालय,मंत्रालय, मुंबई 

२. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग यांचे स्वीय सहायक, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

3. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहायक, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
४. महाळेखापाल-१, मुंबई 

५. महाळेखापाल-२, नागपूर 

६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई/ नागपूर 

७. सचिव (रस्ते / बांधकामे) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
८. सर्व मुख्य अभियंते, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग,(विद्युतसह) 

९. मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई 

१०, संचालक, उद्याने व उपवने, मुंबई 

११. सर्व अधीक्षक अभियंता/ कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग/विद्युत/यांत्रिकी 
१२. सर्व सह सचिव / उप सचिव / अवर सचिव / कार्यासन अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 

१३. कार्यासन रस्ते-५ (निवड नस्ती). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


